उपसंचालक आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांचे अधिपत्याखाळील १९०० 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ -२०२०/प्र.क्र.७७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०४ एप्रिळ,२०२० 


वाचा- 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२ /नाशिक मंडळ 
नाशिक/अपदे/सन२०-२१/४३०-५०/२०,दिनांक-१८.०१.२०२०. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे-४ /२० 
अस्थायी पदे/६९१-९२/२०,दिनांक-०४.०३.२०२०. 


शासन निर्णय- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या Io 
आरोग्य संस्थांमधील १९०० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती.सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने संचालनालयाकडून उपरोक्त अ.क्र१ व २ 
नुसार सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा,नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या २० आरोग्य संस्थांमधील १९०० 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन यापूर्वी ज्या लेखाशीर्षातुन अदा करण्यात येत आहे. त्याच 
लेखाशीर्षातून यापुढील वेतन खर्ची करण्यात यावे. आणि हा खर्च सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: TES २०२०/प्र.क्र.9७८/आरोग्य-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८११४८४३९४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.04.04 17:40:26 +05'30' 


(रो.दि.कदम- पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, नाशिक,धुळे,जळगाव,अहमदनगर, 
नंदूरबार. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक,धुळे,जळगाव,अहमदनगर, नंदूरबार. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामिण रुग्णालये,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांचेमार्फत) 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-पदआ-२०२०/प्र.क्र.७८/आरोग्य-२, 
दिनांक - ०४ एप्रिळ,२०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


अनु क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव अस्थायी पदांची 

संख्या 

चं ७८ ग्रामीण रुग्णालय, नाशिक २१८ 

२ | ग्रामीण रुग्णालय सिन्नर, जिल्हा नाशिक 1 १७ 

3. जिल्हा रुग्णालय, नाशिक १०७ 

४ ।जिल्हारुग्णालय, अहमदनगर ५२ 

उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यबंकेश्वर, जिल्हा 
५ | नाशिक १६ 


६ | 4o खाटांचे १० उपजिल्हा रुग्णालय, निफाड, 
मनमाड, चांदवड, दोंडाई, जामनेर, नवापूर, 


तळोदा, मुक्ताईनगर, कर्जत व WAST ४० 

कुटीर रुग्णालय, पारोळा, जि.जळगाव ३० 

ग्रामीण रुग्णालय, निजामनूर-जेताणे, जि.धुळे 

व ग्रामीण रुग्णालय, नटावट जि.नंदूरबार ५० 
९ | सामान्य रुग्णालय मालेगाव, जिल्हा नाशिक २७४ 
णं ० ।१०० खाटांचे ३ उपजिल्हा रुग्णालय , 

कळवण,शिरपूर,चोपडा ३७ 
विक ग जिल्हा रुग्णालय, जळगांव ७३ 
१२ | विभागीय संदर्भ सेवा, रुग्णालय, नाशिक ६१ 
१३ | विभागीय संदर्भ सेवा, रुग्णालय, नाशिक ३६७ 
१४ | जिल्हा स्त्री रुग्णालय,धुळे ६८ 
१५ । जिल्हा रुग्णालय,जळगाव (अतिरीक्त खाटा) ४८ 

नवनिर्मित ग्रामीण रुग्णालय, सावदा 
१६ | जि.जळगाव te | ० 


१७ । औषध निर्माण अधिकऱ्यांचे पुननिर्मित करण्यात 
आळलेळे जळगाव जिल्हयातील धरणगाव, 
बोदवड,रावेर व अंमळनेर 8 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.9८/आरोग्य-३ 


अनु क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव अस्थायी पदांची 
संख्या 
१८ । जिल्हा रुग्णालय, धुळे १३७ 
१९ | सामान्य रुग्णालय, नंदुरबार २७८ 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, 
२० । नाशिक यांचे कार्यालय २० 
एकूण १९०० 


पृष्ठ३पैकी४ 


